संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व 
त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील एकूण 
१४८ अस्थायी पदांना मुदतवाढ मिळणेबाबत. 


दि. ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/९/२०१९ 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.५०/विशा-८ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : २७मार्च, २०१९ 


वाचावे :- 9) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६ 
आ.पु.क., दिनांक २१/२/२०१९ 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सीडीएम २०१७/प्र.क्र. १३९/विज्ा-८, 
दि. ८/१०/२०१८ 
३) संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई यांचे पत्र क्रमांक : 
नासंस/का-३/३१/प्र.क्र.२/मुदतवाढ/२०१९/२४०, दिनांक १३ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना: 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील एकूण १४८ अस्थायी पदांना दि. १/१०/२०१८ ते दि. २८/२/२०१९ पर्यंत संदर्भ 
क्रमांक २ अन्वये मुदतवाढ देण्यात आली होती. सदर मुदतवाढ दि. २८/२/२०१९ रोजी संपली 
आहे. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दि. २१/२/२०१९ अन्वये आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या 
अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु 
ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अज्ञा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील एकूण १४८ अस्थायी पदांना दि. ०१/०३/२०१९ ते 
दि. ३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन शासन 
खालीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व त्यांच्या अधिपत्याखाळील 
कार्यालयातील आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच, यापूर्वी आढावा 
मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात 
आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सोबतच्या पत्रातील एकूण १४८ अस्थायी पदांना 
दि. ०१/०३/२०१९ ते दि. ३०/९/२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.५०/विजा-८ 


२. या पदांवर होणारा खर्च मागणी क्र.बी.-१ मुख्य ळेखाशीर्ष “२०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (१०६) 
नागरी संरक्षण (तीन) राज्य नागरी संरक्षण संघटना-०१ वेतन ” या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करण्यात यावा. 
सदरचा खर्च वित्तीय वर्षासाठी मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग क्रः पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/आ.पु.क., दिनांक २१/०२/२०१९ 
अन्वये अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याबाबत प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारास अनुसरुन 


निर्गमित करण्यात येत आहे. 
8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्यांचा संकेताक क्रमांक २०१९०३२७११५३५५५२२९ असा आहे. 
सदर झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1135113, ou=Home 
De , st=Maharashtra, 
D d H Ch d | 25. 39965e487e51d076e84ce591b 
evenara ANGEL carsbrs67d265¢3acc02034, 
serialNumber=160effd4b3ee7de44c6eef773c2eb99bb47e32 
4ec7a549a132930080fdf183 1d, cn=Devendra H Chandel 
Date: 2019.03.27 11:56:51 +05'30' 


(देवेंद्र चंदेल ) 
सोबत : प्रपत्र -अ कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
१) संचालक, नागरी संरक्षण AAAS, AERTS राज्य,मुंबई. 


) 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
) महालेखापाल (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 


AD 


Cc AN 


निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-८)/वित्तीय सुधारणा-१, मंत्रालय, मुंबई. 
निवड नस्ती, विशा-८. 


4 
द 
9 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.५०/विजा-८ 


गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.५०/विज्ञा-८, 
दिनांक: २७ मार्च, २०१९ सोबतचे “ प्रपत्र-अ” 


नागरी संरक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


अस्थायी पदांचा तपशिल 
अ.क्र. पदनाम वेतनश्रेणी व ग्रेडवेतन | संख्या | 
श्‌ २ 3 1. 
गट-अ 
Loe | वरिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (उद्योग) रु.१५६००-३९१०० (६६००) १ 
२ | वैद्यकोय अधिकारी रु.१५६००-३९१०० (६६००) g 
3 | उपनियंत्रक रु.१५६००-३९१०० (६६००) ३ 
गट-ब 
| कनिष्ठ प्रशासिक अधिकारी (चालन ब भांडार) रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
५ । लेखा अधिकारी रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
६ | वरिष्ठ सहाय्यक उपनियंत्रक रु.९३००-३४८०० (४४००) २ 
७ | प्रशासिक अधिकारी रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
गट-क 
८ | लघुलेखक उच्चश्रेणी रु.९३००-३४८०० (४४००) १ 
९ | तंत्रसहायक श्रेणी-१ रु.९३००-३४८०० (४३००) २ 
१० | प्रमुख आरेखक रु.९३००-३४८०० (४२३००) १ 
१९ । अधिक्षक रु.९३००-३४८०० (४३००) "4 
१२ | सहाय्यक उपनियंत्रक रु.९३००-३४८०० (४२००) १७ 
१३ | उपनियंत्रण अधिकारी रु.५२००-२०२०० (२८००) ष्‌ 
Rw | सहाय्यक रु.५२००-२०२०० (२४००) २ 
१५ । वरिष्ठ लिपिक रु.५२००-२०२०० (२४००) १ 
१६ । मुद्रण कार्यदेशक-नि-चालक रु.५२००-२०२०० (२४००) g 
१७ | भांडार अधिक्षक रु.५२००-२०२०० (२४००) २ 
१८ | बिनतारी यंत्रचालक रु.५२००-२०२०० (२४००) ¥ 
१९ | जोडारी यांत्रिक रु.५२००-२०२०० (२४००) g 
२० | रेडियो बिनतारी यंत्रचालक रु.५२००-२०२०० (२४००) १ 
२१ | चालक यंत्र चालक रु.५२००-२०२०० (२०००) ३ 
२२ | वीजतंत्री कनिष्ठ श्रेणी रु.५२००-२०२०० (२०००) २ 
२३ | सहाय्यक जोडारी यांत्रिक रु.५२००-२०२०० (२०००) १ 
२४ | दुरध्वनी चालक रु.५२००-२०२०० (२०००) १ 
२५ | दुरध्वनी चालक रु.५२००-२०२०० (१९००) १ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२०१९/प्र.क्र.५०/विजा-८ 


२६ | लिपिक टंकलेखक रु.५२००-२०२०० (१९००) ¥ 
२७ | भांडारपाल रु.५२००-२०२०० (१९००) ३ 
२८ | चालक रु.५२००-२०२०० (१९००) टू 
गट-ड 
२९ डाक वाहक रु.५२००-२०२०० (१८००) ३ 
३० । मदतनीस रु.५२००-२०२०० (१६००) २ 
३१ | फटीक पार्टीमन रु.५२००-२०२०० (१६००) १ 
३२ । शिपाई रु.५२००-२०२०० (१३००) y 
३३ । संदेशवाहक रु.५२००-२०२०० (१३००) ण्‌ 
३४ | शिपाई नि-संदेशवाहक रु.५२००-२०२०० (१३००) २ 
३५ | सफाईगार रु.५२००-२०२०० (१३००) ¥ 
३६ | माळी रु.५२००-२०२०० (१३००) २ 
३७ | पहारेकरी / चोकोदार रु.५२००-२०२०० (१३००) ७ 
३८ | अंशकालीन निदेशक ae u 
३९ | अशकालीन सफाईगार a 3y 
एकूण अस्थायी पदे | ९४८ 


